१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय अकोला यांच्या 
नियंत्रणाखालील दर्यापूर या न्यायालयीन 
इमारतीच्या दुरुस्तीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली रक्‍कम वगळणेबाबत ......... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १२१६/प्र.क्र.१८१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० एप्रिल, २०१८ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का.नऊ, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
२ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक १२ जून, २०१७ 
३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक संकीर्ण १२१६/प्र.क्र.१८१/का.१२, 
दिनांक २१ जुले, २०१७ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of Existing Courts) अंतर्गत जिल्हा व सत्र न्यायालय 
अमरावती यांच्या नियंत्रणाखालील दर्यापूर येथील इमारतीसाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत 
नुतनीकरणाच्या कामासाठी रुपये १९,३९,७२९/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लक्ष एकोणचाळीस हजार 
सातशे एकोणतीस फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रमुख न्यायाधिश 
जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती यांनी दर्यापूर येथील इमारतीच्या नुतनीकरणाची आवश्‍यकता 
नसल्याचे आता कळविले असून सदर काम दिनांक २१ जुले, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातून सदर 
काम वगळण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (3) येथील शासन निर्णयात नमूद जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती 
यांच्या नियंत्रणाखालील दर्यापूर येथील इमारतीसाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत दुरुस्ती / 
नुतनीकरणाच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रुपये १९,३९,७२९/- (रुपये एकोणीस लक्ष 
एकोणचाळीस हजार सातशे एकोणतीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामाची आवश्‍यकता आता 
उरली नसल्याने सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील “न्यायालयीन इमारत दर्यापूर" व 
त्याखालील नमूद THM वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १२१६/प्र.क्र.१८१/का.१२ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१५२२४१८११२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Amogh 
Shyamkant 
Kaloti 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Law and Judiciary Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a602841 4c43d0cc10d82a 
cab3b732c4edd56e818f8a3b355588753, 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc8 
Abb94ca6af89497279007d66e97dc1 3547037, 
cn=Amogh Shyamkant Kaloti 

Date: 2018.04.10 15:24:05 +05'30' 


(अ. 2. कलोती) 


विधि Game नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रबंधक (निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 


. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अमरावती, 


१ 
Q 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
४ 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 


५. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 


६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती, 
८. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती, 


९. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


